"महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांना 
झाडांची विक्री करणे (विनियमन) अधिनियम, 
१९६९ या अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने" 
(२४०६ ०६८६) निधी वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एस-१०/२०२१/प्र.क्र.३६६/फ-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 
वाचा :- 
१) प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) यांचे दिनांक २१.०६.२०२१, 
दिनांक २४.०६.२०२१, दिनांक २९.०७.२०२१, दिनांक २०.१२.२०२१ व दिनांक १६.०२.२०२२. 
२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २९.०७.२०२१, दिनांक 
१४.१०.२०२१ व दिनांक २८.०१.२०२२. 
३) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २०.०९.२०२१, दिनांक ८.१२.२०२१, दिनांक १४.०२.२०२२ व 
दिनांक २.०३.२०२२. 
४) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१९/२०२२/कोषा प्रश्ा-५, 
दिनांक १७.०३.२०२२. 


प्रस्तावना : 

"महाराष्ट्र अनुसुचित जमातीच्या भोगवटदारांना झाडांची विक्री करणे (विनियमन) अधिनियम, १९६९ 
या अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने (२४०६ ०६८६)" या राज्य योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ साठी एकूण 
रु. २००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. तसेच सुधारीत अंदाजानुसार (Revise 
Estimate) एकूण रु. ११३.३० लक्ष निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 


२. सदर योजनांतर्गत आदिवासी खातेदारांना त्यांच्या खाजगी मालकीत झाडाची तोड केल्यानंतर लिलाव 
होईपर्यंतच्या काळापर्यंत शासनाकडून अग्निम देण्यात येते. अधिनियमानुसार सदर प्रदाने विहित 
कालावधीमध्ये देणे आवश्‍यक आहे. यास्तव या योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीपैकी 
एकूण रु. २६७.८८ लक्ष निधीची गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर यवतमाळ व औरंगाबाद या वनवृत्तासाठी 
आव्यकता असल्याने सदर निधी BDS द्वारे वितरीत करण्याची प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. १ च्या पत्रान्वये शासनास विनंती केली आहे. 

३. विभागाने मागणी केलेल्या उपरोक्त रु. २६७.८८ लक्ष निधीपैकी वित्त विभागाचे परिपत्रके व बी.डी.एस. 
प्रणाळीवर उपलब्ध निधीच्या अधीन एकूण रु. १०६.३० लक्ष निधी (०२- मजूरी १३.३० लक्ष व ५०- इतर खर्च 
९३.०० लक्ष) संदर्भ क्र. 3 च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 


४. आता, या योजनेअंतर्गत सुधारीत अंदाजानुसार (Revise Estimate) सद्य:स्थितीत उपलब्ध रु. ७.०० 
लक्ष (०२- मजूरी ०.० लक्ष व ५०- इतर खर्च ७.०० लक्ष) निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. सदर निधी 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२१/प्र.क्र.४४१/फ-३ 


शासन निर्णय: 

सन २०२१-२२ करिता "महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांना झाडांची विक्री करणे 
(विनियम) अधिनियम, १९६९ आदिवासी खातेदारांना प्रदाने" (२४०६ ०६८६) या योजनेअंतर्गत सुधारित 
अंदाजपत्रकाच्या मर्यादेत उपलब्ध एकूण रु. ७.०० लक्ष (०२- मजूरी ०.० लक्ष व ५०- इतर खर्च ७.०० लक्ष) 
निधी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना खालील 
अटींच्या अधीन राहून खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


१ ज्या प्रयोजनासाठी खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे, त्याच प्रयोजनावर निधी खर्च करण्यात 
यावा. 
२) कोणत्याही प्रकारची वित्तिय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
3)  वित्तविभागाने दिनांक ११/७/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या वित्तिय मर्यादा 
यापुढेही लागू राहतील. 
४ & सदरमान्यताहीसन २०२१-२२ या कालावधी करिताच देण्यात येत आहे. 
५ वित्तविभागाने विविध शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 


२. सदर खर्च हा मागणी क्रमांक - सी-७, २४०६ वनीकरण व वन्य जीवन Coo इतर खर्च, (09) इतर खर्च, 
(09) (०५) "महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांना झाडांची विक्री करणे (विनियम) अधिनियम, १९६९ 
अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने" (२४०६ ०६८६) या शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व सन २०२१-२२ मध्ये 
मंजूर अर्थसंकल्पित अनुदानातून भागविण्यात यावा. निधी खर्च करताना वित्त विभागाने मासिक निधी 
विवरणपत्र तसेच इतर बाबतीत दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. त्याच प्रमाणे खर्चाच्या अनुषंगाने 
उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.१२९/व्यय-१०, दिनांक २९.०३.२०२२ च्या 
मान्यतेने व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक वि.अ.प्र.--२०१३/प्र.क्र.३० /२०१३/विनियम /भाग-२, 
दिनांक १७/४/२०१५ भाग पहिला उप विभाग-३ परिच्छेद २७ (२) अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Gs सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३१२१५८२८००१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


APARNA SUHAS 
UPASANI rane 
(अपर्णी SUT) 
कार्यासन अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रत :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प ल्प, नियोजन व विकास) कास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
3) अपर प्रधान मुख्य वनसर' रक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२१/प्र.क्र.४४१/फ-३ 


४) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर / गडचिरोळी/ यवतमाळ / औरंगाबाद. 

५) मुख्य वनसंरक्षक (भूमी अभिलेख कक्ष), नागपूर. 

६) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 


७) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032. 

८) वित्त विभाग, व्यय १०/ अर्थसं-४ मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

९) कार्यासन अधिकारी (फ-२) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) कार्यासन अधिकारी, ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) निवडनस्ती, कार्यासन (फ-३), म.व.व.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


